परिस-स्पर्ा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 
देण्यात येणा-या सहायक अनुदानाच्या 
खर्चासाठी स्वतंत्र लेखाशिर्ष उघडणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक: संकीर्ण- २०२३/प्र.क्र.१०६/विशि-३, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक: १० जुले, २०२३. 
वाचा :- 
१. शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२२/ प्र.क्र.२७९/ विशि-३ दि.१९ एप्रिल, २०२३ 
प्रस्तावना :- 
नॅक मुल्यांकन न केलेल्या संस्थांच्या मुल्यांकन आणि प्रमाणिकरण प्रक्रीयेत वाढ करण्यासाठी 
युजीसीद्वारे सुरु केलेल्या PARAMARSHA योजनेप्रमाणे राज्यस्तरावर ही मेंटॉर- मेंटी योजना (परिस- 
स्पर्श योजना) सुरु करण्यास बुधवार, दि.०५ एप्रिल, 2023 रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात 
आली आहे. त्यास अनुसरुन उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.२७९/ 
विशि-३ दिनांक १९ एप्रिल, २०२३ अन्वये या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबतच्या सूचना निर्गमित 
करण्यात आल्या आहेत. सदर योजना तीन वर्ष कालावधीसाठी राबविण्यात येणार आहे. सदर 
योजनेसाठी शासन स्तरावरुन प्रतीवर्षी रु.३.०० कोटी निधी उपलब्ध करुन देणे अपेक्षित असून योजना 
कालावधीत एकूण रु.९.०० कोटी निधी उपलब्ध करुन देणे अपेक्षित आहे. तर, विद्यापीठाच्या निधीतून 
रु.४.५० कोटी निधी अपेक्षित आहे. योजनेसाठी योजना कालावधीत एकूण रु. १३.५० कोटी निधी 
उपलब्ध करुन देणे अपेक्षित आहे. 
सदर योजनेच्या अंमलबजावणीचा खर्च भागविण्यासाठी स्वतंत्र लेखाशिर्ष आव्यक असल्याने 
त्याकरिता स्वतंत्र लेखाशिर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन आदेश: - 
परिस- wel योजनेच्या अंमलबजावणीच्या खर्चासाठी पुढीलप्रमाणे स्वतंत्र लेखाशिर्ष मंजूर 
करण्यात येत आहेः- 


मागणी क्र. डव्ल्यु -२ W-2 
मुख्य लेखाशीर्ष २२०२- सर्वसाधारण शिक्षण २२०२- General Education 
उप- मुख्यलेखाशीर्षे | ०३- विद्यापीठीय व उच्च शिक्षण 03- University and Higher 
Education 
गौणशीर्ष १०४,अशासकीय महाविद्यालयांना | १०४- Assistance to ॥0- 
व संस्थांना सहाय्य Government Colleges/ Institutions 
गटशीर्ष ०३- परिस-स्पर्श योजना 03- Paris- Sparsh Scheme 
उप Teany (03)(09) परिस-स्पर्शा योजनेंतर्गत | (03)(09) Grant- in- Aid to 
शासकीय आणि अशासकीय | Government — and Non- 
महाविद्यालयांना सहायक अनुदान | Government Colleges/ Institutions 
(राज्य स्तरीय योजना) under Paris- Sparsh Scheme 
(२२०२के८०२) (State Plan) 
(2202KC02) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) ३१, Grant - in- Aid (Non salary) 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- २०२३/प्र.क्र.१०६/विशि-३ 


२. सदर शासन परिपत्रक, नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२३९/१४७१, 
दि.०४.०७.२०२३ तसेच, वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.५५८/व्यय-५, दि.२२.०६.२०२३ आणि 
महालेखापाल-१, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई यांचे क्र.ख.वि/चा-१ उच्च व 
तंत्र शिक्षण विभाग/यू ओ आर-४२/२०२३-२४/४१५, दि.०३.०७.२०२३ अन्वये प्राप्त मान्यतेस अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर Seat महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०७१०१२५११०२३०८ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
AJIT BRN ecOVERINENT OF MAHARASHTRA, cx HIGHER 


‘MEN 
254, 30e7f1f9a8360c0f8600a542859% 
MADHUKARRAO 8fe229d6ea333415e8d, postalCode=400032, st=Mah 
rial 99EB928028DF7 1 EBDFCD2898E209D499192A 
1389926 1 FEAD42F7D38A3141AB69, cn=AJIT MADHUKARRAO. 


BAWISKAR a 
(अ.म. बाविस्कर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
३. राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
४. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्था, पुणे 
५. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
६. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
७. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
८. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
९. नियोजन विभाग (कार्यासन 9809/9899), मंत्रालय, मुंबई. 
१०. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-५/कार्यासन अर्थ-८), मंत्रालय, मुंबई. 
११. उप सचिव (विशि), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
१२. कार्यासन अधिकारी (साशि-१), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवड नस्ती (विशि-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


